उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) 
कार्यालयातील विविध संवर्गातील पदे 
सक्षम प्राधिकारी- १ ते १०, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
कार्यालयाकडे वर्ग करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२१. 


वाचाः- १) शासन निर्णय गृहनिर्माण विभाग क्रमांक : संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र.१८/झोपनि-२ दि. १४/०७/२०२१ 
२) शासन अधिसुचना गृहनिर्माण विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१८/झोपनि-२ दि. १२/०८/२०२१ 


प्रस्तावना- 

मुंबई हहर व उपनगरातील सर्व धारणाधिकार व मालकी हक्काच्या जमिनी, केंद्र शासनाच्या संबंधित 
विभागाने त्यांच्या मालकीच्या झोपडपट्टीव्याप्त जागेचे सर्वेक्षण करण्यास ना-हरकत दिलेल्या जमिनी, मुंबई 
उपनगर जिल्हातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी 
विस्तारीकरण टप्पा क्रमांक २ ने बाधित झोपडपट्टीचे क्षेत्रातील झोपु योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता/अपात्रता 
तपासणे यासाठी पुर्वी १८ उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) हे सक्षम प्राधिकारी म्हणून कार्यरत होते. 
तसेच, झोपु योजनेतील झोपडीधारकांची पात्रता/अपात्रता तपासण्यासाठी संबंधित उपजिल्हाधिकारी 
(अतिक्रमण/निष्कासन) यांचेकडे प्रस्ताव पाठविणे, सदरचे प्रस्ताव त्यांचेकडून परत घेणे, शासनाकडे याबाबत 
माहिती पाठविणे अशाप्रकारचे समन्वयाचे कामकाज झोपुप्रा, मुंबई यांचेकडील कार्यरत ३ उपजिल्हाधिकारी 
यांचेमार्फत करण्यात येत होते. अशाप्रकारे एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा काम करत होत्या. 
सबब, प्रशासकीय कामामध्ये एकवाक्यता व सूसुत्रता आणण्यासाठी शासन गृहनिर्माण विभागाच्या 
दि.१४/०७/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय यंत्रणा नव्याने पुनर्रचित करून झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेमार्फत वेतन अदा करण्यात येणारे ७ उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) व झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडील ३ उपजिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ Helles कलम ३ च्या पोट-कलम (१), कलम ३४ च्या उप कलम (9) अन्वये सक्षम 
प्राधिकारी घोषीत करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सदर सक्षम प्राधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी तथा अपर 
जिल्हाधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. तसेच, शासन 
अधिसुचना गृहनिर्माण विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१८/झोपनि-२, दि.१२/०८/२०२१ अन्वये प्रत्येक सक्षम 
प्राधिकारी यांचे कार्यक्षेत्र आणि अपिलीय प्राधिकारी निश्चित करण्यात आळे आहेत. 
२. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३ च्या पोट- 
कलम (9), कलम ZY च्या उप कलम (१) अन्वये सक्षम प्राधिकारी घोषीत करण्यात आले असल्यामुळे पुर्वीच्या १८ 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) कार्यालयात मंजूर असलेल्या तहसिलदार, नायब तहसिलदार, अव्वल 
कारकून, भुमापक, वसुली कारकून/महसुळी कारकून/महसुली सहाय्यक या संवर्गातील पदांपैकी काही पदे 
नव्याने घोषीत करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई या कार्यालयांकडे वर्ग करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम 3 (kK) नुसार 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुर्वीच्या १८ उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) कार्यालयात मंजूर 
असलेल्या तहसिलदार, नायब तहसिलदार, अव्वल कारकून, भुमापक, वसुली कारकून/महसुली कारकून/ 
महसुली सहाय्यक या संवर्गातील पदांपैकी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - १ ते ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदे 
नव्याने घोषीत करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई या कार्यालयांकडे खालील अटी व शातींच्या 
अधीन राहून वर्ग करण्यात येत आहेत :- 


अ) सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई या कार्यालयांकडे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - १ ते ५ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे वर्ग करण्यात येत असलेल्या तहसिलदार, नायब तहसिलदार, अव्वल कारकून, 
भुमापक, वसुली कारकून/महसुली कारकून/महसुली सहाय्यक या संवर्गातील पदांचे वेतन हे 
शासनाकडून पुर्वीप्रमाणेच संबंधीत लेखाशिर्षातून अदा करण्यात येईल. 

आ) सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई या कार्यालयांकडे वर्ग करण्यात येत असलेल्या तहसिलदार, नायब 

तहसिलदार, अव्वल कारकून, भुमापक, वसुली कारकून/महसुली कारकून/महसुली सहाय्यक या 

संवर्गातील पदांचे वेतन अदा करण्यासाठी सध्या जे आहरण व संवितरण प्राधिकारी व नियंत्रक 
प्राधिकारी आहेत, तेच प्राधिकारी पुढील आदेश होईपर्यंत आहरण व संवितरण प्राधिकारी व नियंत्रक 
प्राधिकारी म्हणून राहतील. 


~ 


इ) संबंधित सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई यांनी त्यांच्या कार्यालयात वर्ग करण्यात आलेल्या पदांवर 
कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवाविषयक माहिती स्वतंत्रपणे ठेवावी. 


ई) सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई या कार्यालयांकडे वर्ग करण्यात येत असलेल्या तहसिलदार, नायब 
तहसिलदार, अव्वल कारकून, भुमापक, वसुली कारकून/महसुली कारकून/महसुली सहाय्यक यांचे 
गोपनीय अहवाल हे संबंधित सक्षम प्राधिकारी लिहितील. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१८५९१४६५०९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Pp RAV E E N D 2 हा टॅ गो HOUSING DePaRTME, 
TALEKAR शा 
(प्रवीण तळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव 
) मा.मंत्री (महसुल) यांचे खासगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


& 
9 


) 
) 
¢) 
) 


मा.राज्यमंत्री (महसुल) यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई 

अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर 

अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), पुर्व उपनगरे, मुंबई 

अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), पश्चिम उपनगरे, मुंबई 

उपसचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), कुलाबा/धारावी/बांद्रा-१/अंधेरी-१/माळाड-१/बोरिवळी-१/ 
मुलुंड/भांडुप/घाटकोपर/कुर्ला-१/चेंबूर-१ 

सक्षम प्राधिकारी- १ ते १०, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई 

निवडनस्ती, कार्यासन-झोपनि-२, संग्रहार्थ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


शासन परिपत्रक क्र : संकीर्ण-२०२९/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ दि. २२/१२/२०२९ सोबतचे परिशिष्ट-९ 


संवर्ग- तहसिलदार 
पदे मंजूर असलेले मुळ | मंजूर | पद वर्ग केल्यानं पद वर्ग करावयाचे सक्षम प्राधिकारी | ८ 
कार्यालयाचे नाव पदे मुळ कार्यालयात | कार्यालय करावयाची 
शिल्लक राहणारी पदे 
पदे 

पजिल्हाधिव g a सक्षम प्राधिकारी-६, g 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
कुलाबा 

१ शिंग सक्षम प्राधिकारी-९, g 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
धारावी 

रि शिक सक्षम प्राधिकारी-३, 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
बांद्रे-१ 
पजिल्हाधिव g I सक्षम प्राधिकारी-४, 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
अंधेरी-१ 
पजिल्हाधिव a शिंग सक्षम प्राधिकारी-५, g 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
मालाड-१ 
पजिल्हाधिव g 1 00 | 
(अतिक्रमण/निष्कासन), 
बोरीबली-१ 
पजिल्हाधिव g ae il 
(अतिक्रमण/निष्कासन), 
घाटकोपर 

१ ॥ ia 
(अतिक्रमण/निष्कासन), 
भांडूप 
पजिल्हाधिव g ॥. || 
(अतिक्रमण/निष्कासन), 
मुलूंड 
पजिल्हाधिव g a सक्षम प्राधिकारी-७, g 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
कुर्ला-१ 

g शिका सक्षम प्राधिकारी-१०, g 
(अतिक्रमण/निष्कासन), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
चेंबूर-१ 

एकूण iw v fF ७ | 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


शासन परिपत्रक क्र : संकीर्ण-२०२१९/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ दि. २२/१२/२०२९ सोबतचे परिशिष्ट-२ 


संवर्ग- नायब तहसिलदार 
पदे मंजूर असलेले मुळ मंजूर । पद वर्ग केल्यानंतर | पद वर्ग करावयाचे सक्षम प्राधिकारी | ८ 
कार्यालयाचे नाव पदे | मुळ कार्यालयात । कार्यालय करावयाच 
शिल्लक राहणारी ot पदे 
पदे 
2 -_». ee २ 3 v & 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ g ---- --- 
निष्कासन), कुलाबा 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ २ सक्षम प्राधिकारी-१, झोपडपट्टी पुनर्वस षि 
निष्कासन), धारावी प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ३ र सक्षम प्राधिकारी-३, झोपडपट्टी पुनर्वसन | २ 
निष्कासन), वांद्रे-१ प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / डु १ सक्षम प्राधिकारी-४, झोपडप 3 
निष्कासन), अंधेरी-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / डु १ सक्षम प्राधिकारी-५, झोपडपट्टी पुनर्वस ३ 
निष्कासन), मालाड-१ प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ३ शि सक्षम प्राधिकारी-६, झोपडपट्टी पुनर्वस ll 
निष्कासन), बोरीवली-१ प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारो-७, झोपडप २ 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / डु शं सक्षम प्राधिकारी-२, झोपडपट्टी पुनर्वसन २ 
निष्कासन), घाटकोपर प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-८, झोपडपट्टी पुनर्वस २ 
प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / 2 g सक्षम प्राधिकारी-३, झोपडपट्टी पुनर्वसन a 
निष्कासन), भांडूप प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ३ a सक्षम प्राधिकारी-६, झोपडपट्टी पुनर्वसन २ 
निष्कासन), मुलूंड प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-७, झोपडपट्टी eal 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ३ शिक सक्षम प्राधिकारी-९, झोपडपट्टी पुनर्वसन 3 
निष्कासन), कुर्ला-१ प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ष्‌ g सक्षम प्राधिकारी-१, झोपडपट्टी पुनर्वसन शनी 
निष्कासन), चेंबूर-१ प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-१०, झोपडपट्टी ३ 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
एकूण 3B 1. ७ | २७ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


शासन परिपत्रक क्र : संकीर्ण-२०२१९/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ दि.२२/१२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-३ 


संवर्ग- भुमापक 


पदे मंजूर असलेले मुळ मंजूर । पद व पद वर्ग करावयाचे सक्षम | 
कार्यालयाचे नाव पदे | केल्यानंतर मुळ प्राधिकारी कार्यालय करावया 
कार्यालयात ची पदे 
शिल्लक 
राहणारी पदे 
ण ae | २ 3 v ष्‌ 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ । २ रि सक्षम प्राधिकारी-१, झोपडप a 
निष्कासन), कुलाबा पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ । २ रि सक्षम प्राधिकारी-१, झोपडप हसी 
निष्कासन), धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ । ३ g सक्षम प्राधिकारी-३, झोपडपट्टी २ 
निष्कासन), वांद्रे-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ । ३ aa सक्षम प्राधिकारी-४, झोपडपट्टो ३ 
निष्कासन), अंधेरी-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ | ३ शिंगी सक्षम प्राधिकारी-५, झोपडप ३ 
निष्कासन), मालाड-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ | ३ a सक्षम प्राधिकारी-७, झोपडप ३ 
निष्कासन), बोरीबली-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ । ३ [4 सक्षम प्राधिकारी-८, झोपडपट्टी ३ 
निष्कासन), घाटकोपर पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारो (अतिक्रमण/ । ३ = सक्षम प्राधिकारी-६, झोपडपट्टी 3 
निष्कासन), भांडूप पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारो (अतिक्रमण/ । ३ aa सक्षम प्राधिकारो-२, झोपडप ३ 
निष्कासन), मुलूंड पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारो (अतिक्रमण/ । ३ शका सक्षम प्राधिकारी-९, झोपडप 3 
निष्कासन), कुर्ला-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/ । ४ g सक्षम प्राधिकारी-१०, झोपडपट्टी ३ 
निष्कासन), चेंबूर-१ पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
'एकूण ३२ v २८ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


शासन परिपत्रक क्र : संकीर्ण-२०२१९/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ दि.२२/१२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-४ 


संवर्ग- अव्वल कारकून 


शिक मंजूर पदे व 'पद वर्ग करावयाचे सक्षम प्राधिव द 
पदे केल्यानंतर । कार्यालय करावयाची 
शिल्लक पदे 
राहणारी पदे 
काका शा २ 3 v 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / १ a सक्षम प्राधिकारी-१, a 
निष्कासन), कुलाबा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ३ २ सक्षम प्राधिकारी-१, [| 
निष्कासन), धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / 8 २ सक्षम प्राधिकारी-३, २ 
निष्कासन), वांद्रे-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / 8 शिश सक्षम प्राधिकारी-४, v 
निष्कासन), अंधेरी-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ¥ a सक्षम प्राधिकारी-५, र) 
निष्कासन), मालाड-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ¥ a सक्षम प्राधिकारी-७, v 
निष्कासन), बोरीवली-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / डु | सक्षम प्राधिकारी-८, v 
निष्कासन), घाटकोपर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ¥ aa सक्षम प्राधिकारी-६, v 
निष्कासन), भांडूप झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ¥ aa सक्षम प्राधिकारी-२, v 
निष्कासन), WAS झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / डं (= सक्षम प्राधिकारी-९, v 
निष्कासन), कुर्ला-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / नि शि सक्षम प्राधिकारी-३, २ 
निष्कासन), चेंबूर-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-१०, v 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
'एकूण BQ v ३८ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र.१२०/झोपनि-२ 


शासन परिपत्रक क्र : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९२०/झोपनि-२ दि.२२/१२/२०२१९ सोबतचे परिशिष्ट-५ 


संवर्ग- वसुली कारकून/महसुली कारकून/महसुली सहाय्यक 


कार्यालय मंजूर पदे वर्ग Ue वर्ग करावयाचे सक्षम प्राधिकारी | वर्ग 
पदे केल्यानंतर | कार्यालय करावयाची 
शिल्लक पदे 
राहणारी पदे 
ee, eee 3 v 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ¥ = 
निष्कासन), कुलाबा 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ३ 1101. (| 
निष्कासन), धारावी 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / १५ ३ सक्षम प्राधिकारी-३, श्र 
निष्कासन), वांद्रे-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-६, % 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / १० २ सक्षम प्राधिकारी-४, ८ 
निष्कासन), अंधेरी-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / १३ 3 सक्षम प्राधिकारी-५, ८ 
निष्कासन), मालाड-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-६, २ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / १२ ३ सक्षम प्राधिकारी-६, २ 
निष्कासन), बोरीवली-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-७, ८ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ८ डु सक्षम प्राधिकारी-८, v 
निष्कासन), घाटकोपर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ८ डु सक्षम प्राधिकारी-८, ¥v 
निष्कासन), भांडूप झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
पजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / १२ डु सक्षम प्राधिकारी-२, श्र 
निष्कासन), मुलूंड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / ८ डु सक्षम प्राधिकारी-९, v 
निष्कासन), कुर्ला-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / र्ड डु सक्षम प्राधिकारी-९, v 
निष्कासन), चेंबूर-१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राथिकारी-१०, ८ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
सक्षम प्राधिकारी-१, ८ 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
'एकूण १९८ ३८ ८० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


